दुय्यम निबंधक, कंधार, जिल्हा-नांदेड या 
कार्यालयाच्या नवीन इमारत बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२१/(२४५-२०१९)/प्र.क्र.३८/म-१ 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ डिसेंबर, २०२३. 


संदर्भ : १ नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र-का-९/ 
आस्था-७/नवीन इमारत/कंधार/२०२१/२०९/२१, दिनांक २६.०८.२०२१. 
२) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. का-७/ 
लेखा/२21/ Policy/928/2023, दिनांक 03.02.2023. 
नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, लातूर यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक, कंधार, 
जिल्हा-नांदेड या कार्यालयाच्या नवीन इमारत बांधकामासाठी रु.२,३९,५३,०००/-( रुपये दोन कोटी 
एकोणचाळीस लाख त्रेपन्न हजार फक्त ) इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांनी संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये केळी आहे. 
०२. सदर अंदाजपत्रकास कामासाठी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड यांनी 
तयार केला असून क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक मान्यता (Technical sanction) प्रदान करण्यास सक्षम 
अधिकारी (Superintending Engineer, Nanded) यांनी तांत्रीक मान्यता प्रदान केली असून क्षेत्रीय 
स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
औरंगाबाद यांनी सहमती दर्शवली आहे. 


०३. सदर अंदाजपत्रक सन 2098-2020 च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. 
शासन निर्णय :- 

नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, लातूर यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक, कंधार, जि. 
नांदेड या कार्यालयाकरीता नवीन इमारतीच्या बांधकामास रू.२,३९,५३,०००/-( रुपये दोन कोटी 
एकोणचाळीस लाख त्रेपन्न हजार फक्त) इतक्या किंमतीस सोबतच्या सहपत्र "अ" अनुसार खालील अटींच्या 
अधिन राहून शासन प्रशासकीय मान्यता प्रदान करीत आहे. 


(i) प्रस्तुत काम हाती घेण्यापूर्वी या कामाचे नकाशे व आराखडे शासकीय वास्तुशास्त्रज्ञ यांचेकडून 
मंजूर करुन घेणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर त्यावर उपभोक्ता विभागाची स्वाक्षरी घेणे आवश्‍यक आहे. 
(i) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 
(ii) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
(vi) प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा खरेदीकरिता केंद्र 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२१/(२४५-२०१९)/प्र.क्र.३८/म-१ 


शासनाने विकसीत केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे शक्य आहे किंवा कसे, या बाबीचा 
उपभोक्ता विभागाने त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्ररित्या विचार करावा 


(/ प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(vi) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

(vii) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


(vii) विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


०२. सदर कामासाठी येणारा खर्च सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षातील मागणी क्र.एच-८, ४०५९- 
सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, नोंदणी व मुद्रांक विभाग इमारतीचे बांधकाम (४०५९ २४९७) या 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


०३. सदर कामासाठी सुरुवात सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षापासून सुरु होत आहे. 


०४. सदर मान्यता वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचेकडील शासन निर्णय क्र.विअप्र-१००८/ 
प्र.क्र.9०/२००८/विनिमय, दि.१५.०५.२००९ व सुधारित क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१, नियम-१३४ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२३१२०७१२११०९७८१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRACHI SUBHASH PALAV 
PRACHI SUBHASH दान 


MAHARASHTRA, OU = REVENUE AND FOREST 
PALAV DEPARTMENT 


Date: 2023.12.07 12:18:10 40530 
(प्राची सुभाष पालव ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र पुणे (मुळ अंदाजपत्रकांसह) 
प्रत, 


-0 


महालेखापाल, १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, लातूर विभाग, लातूर. 

दुय्यम निबंधक, ता.कंधार, जिल्हा- नांदेड (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (का. इमा ३), मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (म-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


Av AD 


SMO 5S ०८ 
Ce 2 Se SS SS SS 


bes 


पृष्ठ २ पैकी २ 


- Standard Annexture - 
CONSTRUCTION OF SUB REGISTRAR OFFICE BUILDING AT KANDHAR TQ 


“MANDHAR DIST NANDED 


ee 


Particulars Sco m | Mae Fea e 


ee = |e 8. U. A.=333 Sq. 
७) Fuel Gas Pipeline 
lc) Bin Digester 
७) Rein’ Roof Water harvesting 
€) Sclar Roof Top 
i(f) Ramp For Handicaps 
ie ) Furnitures 


। 2 Water Supply & Sanitary Works 
"3 (Electrification Internal 
xtema 


_4 Fire Fighting Arrangements ets. LS 


-:->-*:----२>-<>>-२-:>27- 


VU SCELLANEOUS ITEMS 

' Compound Wall & Gate (Rmt) 
intemal Roads 

111) Development of Ground 

(४) Parking aya १ कु 

,(७)२८७॥॥॥७ Wall Eg 

(४) Land Scaping 

(Vil) Soil Investigations & Details Land Survey 


| 


pet 


८ |OPTIONAL ITEMS 
und Water Tank for R/W Harvesting (Cu M} 


inde 
37 Vein Storege, and pump house, bore well 
4 


"कि 3 82] 
| 


if ncitioning 
4 ILifts 
। 5 jm 2! Toilets 
© हव: Room, Area lignting, Pumps, Generator 
in क 
7 jCCTV 


*** Recapttulation Sheet ** 


~~ Brofect Gost (P)=(A) + (8) +(C) 


Unit Rate 
Nornis Rs 
Per 


५१ ७७५४५५७५७५ ७९ OE ७९५९” (९५७००७५३७७ २.०. & > 


Cost Rs. 


Component 
\Niso 


300000.00 

600000.00 

100000.00 
1000000.00 
Sub Totai (b+ctd+e+ftc) 


* §% of (a) Sub Total (2) 
5% of (a) 


6% of (a) 


2000300.00) 
572712.00) 
rT | 
57'2712.00 
687254.00! 
1259966.00) 
175000.00 
7431560500 ७0 
1515191680 


५७१७५०५ Brea Se ce } 


eee 


sub total 


[| Sub Total (3) _ | 


Sub Total (A) 


1000000.06 i 
100000.00 
200000.00 
500000.00 

0.00 
300000.00 
400000.00 


Sub Total (8 व 


qm ७७ esos rec recre | = 


300900.00 
500200.00 
250006.00 
0.00! 
0.00| 


apes 
| 


0.00 \ 
Sub Total (७) ie 
18771916.00 


mim AA ROE 


D IPROVISIONS 
I Sees 
i a कनाल ngensies 4% on (a) = 


' 
Ho ESE Be Green Building 5% on (3) 


; fl 
il ; 
Ty } Insurance Charges 0.5% on (P} | 
Vv GST 12% on (P) 
Escalation 10% on (P) i 


— ae 


‘ क 
| 235555 ढांता 
i 71930.87 (SQM ee: 
PLINTH AREA RATES FOR an" र & tee 
} Burdirg Proper Ccst Rs 36397.71 
5) flectic work Rs 3783.e3 
in} WeterS upply Rs 4749.86 
Fé} For (ij (00 (iti) Rs 59900.65 
४) Tota! Project Cost = TPC Area Rs 74230.8%4 
Sale ४ 
Sub Division! Engineer Executive E:gine 
Public Works!Sub division Public Works Bivisicn, 
Kan fe Manded 


— se , Sx - : 
yer Stirs bah 
basi) 


TFEGHNIGAL _¥ APPROVED ¥ 


FOS RE ep PGS eS Rmrern in of 
EN a ae 


= 


BALROG NO. ems weno BIG: 
aos 


5 
i es: Engler / 
eee a ublic Works घटका ied. | 


vegeta > 
s 
\ 


)92423 
op]. OT * (ली ey 


Ghter Fergie ६ 
इ.१:. रः eke A 1114 ट्री 3 i" | 87 


